RNI No. MAHBIL/2009/36619 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७, अंक १६] शुक्रवार, मार्च ५, २०२१/फाल्गुन ९४, शके १९४२ | पृष्ठ ९, किंमत : रुपये १९.०० 














असाधारण क्रमांक २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून 
शुध्दीपत्र 


क्रमांक भूसंपादन/टे-८/ आसुडगाव/एसआर-३५/२०१९.--दिनांक १ मार्च २०१९ रोजीची मौजे आसुडगाब, ता. पनबेल, जि. रायगड येथील 
भूमीसंपादन पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम १९ चे 
घोषणापत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, ७-१३ मार्च, २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेले आहे. सदर घोषणापत्रास 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे :-- 














राजपत्रात छापलेला मजकूर सुधारित छापणेचा मजकूर 
अ. नं. भूमापन क्रमांक किंबा अंदाजित क्षेत्र अ. नं. गट/सर्व्ह हिस्सा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक (चौ. मी.) क्रमांक नंबर (हे. आर.) 
(१) (२) (३) (१) (२) (३) (४) 
g स. नं. ५९/८ २३-७२-२३ g "५९ ८ २३-५२-१ 














संपादनाचे प्रयोजन-नबी मुंबई प्रकल्पासाठी. 
क्र.भूसंपादन/टे-८/ आसुडगाब/एसआर-३५/२०१८/ २०२१, 


ठिकाण : अलिबाग, निधी चोधरी, 
दिनांक ४ मार्च २०२१. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु.)--२३-१ 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


